प्रशासकीय मान्यता : 

सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई आवारातील 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंदाजपत्रकास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक जेएचएम-२०१७/प्र.क्र.४५३/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २७ जुले, २०२१. 
वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीएमएम- 
२००८/प्र.क्र.५९१/०८/प्रशा-१, दिनांक ३१.१०.२००८ 
२) उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक १४.०५.०२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संवैशिवसं/ 
जजीरुमुंबई/प्रशाइमा/सुप्रमा/प (आय)/५०७४/२०२०, दिनांक १४.०९.२०२० 
४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संवैशिवंस/ जजीरुमु/ 
प्रशाइमा/सुप्रमा/आय-प/११२/२१, दिनांक ०५.०१.२०२१ 


शासन निर्णय : 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त सर ज.जी.समूह रुग्णालये, मुंबई 
आवारातील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकामासाठी शासन निर्णय, दिनांक ३१.१०.२००८ अन्वये 
रुपये १८,४८,११,५००/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
होती. सदर रुग्णालयातील तळमजला + ७ मजली इमारतीच्या बांधकामाच्या पायामध्ये झालेला 
बदल, हेरीटेज कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे अधिकचे भाववाढ, संकल्पनातील बदलामुळे झालेली वाढ, 
जास्त दराची प्राप्त निविदा, भाववाढ व सेंटेज चार्जेसची तरतुद नसल्यामुळे अंदाजपत्रकीय 
किंमतीत वाढ झालेली आहे. याबाबत विभागास प्राप्त प्रस्तावानुसार सर ज.जी.समूह रुग्णालये, 
मुंबई आवारातील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाच्या रुपये २७,१८,७०,३८९/- (रुपये सत्तावीस 
कोटी, अठरा लक्ष, सत्तर हजार, तीनशे एकोणनव्वद फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 
| . ।सर ज.जी.समूह रुग्णालये,मुंबई आवारात प्रशासकीय इमारतीचे | २७,१८,७०,३८९ 
बांधकाम करणे 
अटीव शर्ती : 


१. सदर बांधकामाचा खर्च विभागाकडील उपलब्ध निधीतून करण्यात येईल. 


२. सदर काम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रक्कमेत पूर्ण होईल याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१७/प्र.क्र.४५३/प्रशा-१ 


. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 


क्रमांक- २०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२ / प्र.क्र.१७७ 


/तां.क्र.१, दिनांक Io जोनवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 


योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही, 


यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


२. सदर कामासाठी येणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


3 


मागणी क्रमांक : एच-०८ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
४२१० ००४१ 
५३-मोठी बांधकामे 


सदर झासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४३ / इमा-२, 


दिनांक ०९.११.२०२०, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११५/१४७१, दिनांक 
३०.०३.२०२१ व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२९/२०२१/व्यय-१३, दिनांक 
०६.०४.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 
समितीच्या दिनांक १४.०५.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त 


विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र 


सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएचएम-२०१७/प्र.क्र.४५३/प्रशा-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२७१४५४५६८५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 

MURALIDH 

AR DAHALE 
(अ.मु.डहाळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, सर ज.जी समूह रुग्णालये,मुंबई . 

उपसचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
कार्यकारी अभियंता,एकात्मिक घटक (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रश्ा-१). 


A _--02 


AN 


oc 
Ss >. आ बद re VP ड> >> 


nn SGM 2-८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


